“मौजे कुंडल ता.पलुस जि.सांगली येथे 
वनविभागाच्या अखत्यारीत नवीन वानिकी 
प्रशिक्षण विद्यालयासाठी पद निर्मिती” या 
योजनेतील २३ अस्थायी पदांना सन २०२१-२२ 
मध्ये पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देणे बाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५४/फ-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ मार्च, २०२१ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४७/फ-९, दि.३०.०३.२०२० 

३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.४७/फ-९, दि.३०.०९.२०२० 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १५.०२.२०२१ 

५. कक्ष अधिकारी (कक्ष-३), उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांचे पत्र क्रमांक कक्ष-३/योजनेतर/प्र.क्र.४४(२०-२१)/१७५, दिनांक १५.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


“मौजे कुंडल ता.पलुस जि.सांगळी येथे वनविभागाच्या अखत्यारीत नवीन वानिकी प्रशिक्षण 
विद्यालयासाठी पद निर्मिती” या योजनेतील २३ अस्थायी पदांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
दिनांक ०१.०३.२०२० पासून दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत पूढे चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र२ व ३ च्या 
शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कक्ष अधिकारी (कक्ष-३), उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.५ अन्वये प्रस्तावातील २३ अस्थायी पदे 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ wy येथीळ दिनांक 94.02.2029 च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला 
नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2029 ते ३१.०८.२०२१ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


त्यानुसार “मौजे कुंडल ता.पलुस जि.सांगली येथे वनविभागाच्या अखत्यारीत नवीन वानिकी 
प्रशिक्षण विद्यालयासाठी पद निर्मिती” या योजनेतील २३ अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2029 ते 
३१.०८.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेला आकृत्तीबंधात या 
पदांचा समावेडा आहे या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५४/फ-९ 


सदर पदांवर होणारा खर्च हा -मागणी क्र.सी-७, प्रधान शीर्ष २४१५ कृषी विषयक संशोधन व 
शिक्षण, of वनीकरण, २७७ शिक्षण (००)(०२) कुंडल विकास प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने) 
PSH, ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) (२४१५ १०६८) या लेखाशीर्षा खाली दर्शविण्यात यावा व त्या 
खालील सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षी उपलब्ध होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा व 
अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेतच उपरोक्त पदांसाठी खर्च करावा. सदर कालावधी मध्ये त्यांच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची 
मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. या नंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्चीत करण्याकरीता कालावधी वाढवून 
देण्यात येणार नाही. 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक १५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२४१७५२४९२२१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Sunil Laxmanrao Kathole वयच लढ 


॥ Of Mahi htra, OU 
And forest Department 
Date: 2021.03.24 17:58:39 +05'30' 


(सु. ल. काठोळे) 
कक्ष अधिकारी (वने) 
महसूल व वन विभाग. 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे 

४. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे 

५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) कोल्हापूर 

६. महासंचालक, कुंडल विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन प्रबोधिनी (वने), मौजे कुंडल ता.पळूस, 
जि.सांगली 

७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर/सांगली. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४५४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१०.वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/वित्तिय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११.कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.निवडनस्ती, फ-९ कार्यासन,म. व व.वि,.मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५४/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.५४/फ-९, दिनांक २४ मार्च, २०२१ 
सोबतचे विवरणपत्र 
(दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अ.क्र पदाचे नांव संख्या 

| 49 | अपर संचालक (प्रशासन) विभागीय वनअधिकारी ae 
2 | प्रशिक्षक निदेशक (सहाय्यक वनसंरक्षक) | 
3 | सहायक निदेशक (वनक्षेत्रपाल) २ 
४  । अभिरक्षक (वनक्षेत्रपाल) 1१ 
५ | मुख्य लेखापाल |. ee 
६ लेखापाल a ae 
७ । लिपिक ४ 
ग्रंथालय परिचर a ae 

९ । शारिरीक शिक्षण frestea ॥ बे... | 
| ao | ० «| वाहन चालक 3 
[ae | q | Pras 1१ 
१२ । वर्गपरिचर 
१३ । चौकीदार शशश 
१४ | मोटर स्वच्छक 2 
एकूण :- २३ 

Sunil [3१181180५७ 
Kathole ९ ता 
(सु.ल. काठोळे) 
कक्ष अधिकारी (वने) 
महसूल व वन विभाग 


KKKKKKEKKKKKKEKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


